महाराष्ट्र निसर्ग पर्यटन विकास मंडळाच्या 
नियामक मंडळ व कार्यकारी समितीवर 
नामनिर्देशित सदस्यांची नियुक्ती 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन निर्णय क्र.निसप-२०२०/प्र.क्र.०८/फ-९ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक : २७ सप्टेंबर, २०२३ 


वाचा :- 


१. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र. क्र.डब्ल्युएलपी-०४१५/प्र.क्र.१०६/फ-१, 
दि.८.१२.२०१५ 

२. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र. क्र.डब्ल्युएलळपी-०४.१५/प्र.क्र.१०६/अ/फ-१, 
दि.२८.१.२०१६ 

३. महसूल व वन विभाग,शासन निर्णय क्र.निसप-२०२०/प्र.क्र.०८/फ-९, दि.३१.३.२०२१ 

४. महसूल व वन विभाग,शासन निर्णय क्र.निसप-२०२०/प्र.क्र.०८/फ-९, दि.१४.९.२०२२ 

५. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र निसर्ग पर्यटन विकास मंडळ, नागपूर यांचे पत्र 
क्र.कक्ष-६/लले/मनिपविमं/६०९/२२-२३, दिनांक १५.१२.२०२२ 


प्रस्तावना :- 


पर्यटन क्षेत्रातील आर्थिक संधी व रोजगार निर्माण क्षमता लक्षात घेता निसर्ग पर्यटन विकास 
करणे, वनावर अवलंबून असलेल्या स्थानिक ग्रामस्थांच्या उपजीविकांची संधी वाढविणे व निसर्ग 
शिक्षणाचे प्रसार करणे इत्यादी कामांची संतुलित व समन्वयरित्या अंमलबजावणी करणेसाठी वाचा 
येथील नमूद क्र.१ दिनांक ०८.१२.२०१५ च्या शासन निर्णयान्वये “महाराष्ट्र निसर्ग पर्यटन विकास 
मंडळ” स्थापन करण्यात आले आहे. 

सदर शासन निर्णयान्वये मंडळाचे धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी मा.मंत्री (वने), महाराष्ट्र 
राज्य यांच्या अध्यक्षतेखाली नियामक मंडळ गठीत करण्यात आले आहे. तसेच प्रधान मुख्य 
वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे अध्यक्षतेखाली कार्यकारी समिती गठीत 
करण्यात आली आहे. नियामक मंडळाचे व कार्यकारी समितीचे नामनिर्देशित सदस्यांची नियुक्‍ती 
कार्यकारी समितीच्या शिफारशीनुसार मा.मंत्री (वने) महाराष्ट्र शासन तथा अध्यक्ष, महाराष्ट्र निसर्ग 
पर्यटन विकास मंडळ नामनिर्देशित करतील अजी तरतूद आहे. 

महाराष्ट्र निसर्ग पर्यटन विकास मंडळाचे नियामक मंडळ (Governing Council) व 
कार्यकारी समितीच्या (Executive Committee) उपविधी नियमांना (Bye-laws) वाचा येथील 
नमूद क्र.२ दिनांक २८.१.२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः निसप-२०२०/प्र.क्र.०८/फ-९ 


त्यानुसार वाचा येथील नमूद क्र.३ दिनांक ३१.३.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 
महाराष्ट्र पर्यटन विकास मंडळाच्या नियामक मंडळाकरीता ४ व कार्यकारी समितीकरीता ४ 
नामनिर्देशित सदस्यांच्या नियुक्‍तीस मान्यता देण्यात आली होती. 


तद्नंतर मा.मुख्य सचिव यांचे निर्देशास अनुसरुन वाचा येथीळ नमूद क्र.४ दिनांक 
१४.९.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र निसर्ग पर्यटन विकास मंडळाच्या नियामक 
मंडळाकरीता ४ व कार्यकारी समितीवर ४ नामनिर्देशित केलेल्या सदस्यांच्या नियुक्त्या रद्द 
करण्यात आल्या होत्या. 


व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र निसर्ग पर्यटन विकास मंडळ, नागपूर यांचेकडून वाचा 
येथील नमूद क्र.५ दिनांक १५.१२.२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये महाराष्ट्र निसर्ग पर्यटन विकास 
मंडळाच्या नियामक मंडळ व कार्यकारी समितीवर नामनिर्देशित सदस्यांची नियुक्‍तीबाबत/ 
पुर्नरचना करण्याबाबतचा प्रस्ताव प्राप्त झाळा आहे. त्या अनुषंगाने सदर प्रकरणी मा.मंत्री (वने) यांचे 
प्राप्त निदेशास अनुसरून महाराष्ट्र निसर्ग पर्यटन विकास मंडळाच्या नियामक मंडळाकरीता ४ व 
कार्यकारी समितीवर ५ नामनिर्देशित सदस्यांची नियुक्‍ती करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 


शासन निर्णय :- 
महाराष्ट्र निसर्ग पर्यटन विकास मंडळाच्या नियामक मंडळ तसेच कार्यकारी समितीकरीता 
खालीलप्रमाणे नामनिर्देशित सदस्यांच्या PEA शासन मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे:- 
नियामक मंडळ 


नियमक मंडळाच्या नामनिर्देशित 
सदस्यांचे नाव 


अ.क्र. पत्ता 


| क्षेत्रसंचाळक, पेंच व्याघ्र प्रकल्प व्याघ्र प्रकल्पाचे क्षेत्र संचालक, पेंच व्याघ्र प्रकल्प 


२ श्री. सुनिल मेहता १७१-१७२, विद्युत नगर बी, क्वीन्स रोड, 
जयपूर-३०२०२१. (नियम.) 

मोबाईल नं. ९००१५५५७७७, ९८२९०५९८९५, 
९१६८६६६२२९ 0.0.8. २४/१०/१९५७ 
ई-मेल : sunil @treehouseresort.in 

3. श्री. सुधीर पाटील, संचालक, निळकंठ pore uh, किरोळ रोड, 
वीणा वर्ल्ड विद्याविहार (पश्चिम), मुंबई-४४००८६ 

ऑफिस नं. ७८७५००६ 

मोबाईल नं. ९१५२००४५११ 

ई-मेल : sudhir@ veenaworld.com 


४ | att. दिलीप रामभाऊ नयनतारा, प्लॉ.नं.२८, अध्यापक लेआऊट जोग 
चिंचमलातपुरे हॉस्पीलीटी जवळ, नागपूर & ४४००३६ 
मो.नं.९३२५०८५३४६ 


ई-मेल : dchinchmalatpure @ gmail.com 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः निसप-२०२०/प्र.क्र.०८/फ-९ 


कार्यकारी समिती 


अ.क्र सदस्यांचे नाव पत्ता 


रि श्री. किरण पातुरकर टोपे नगर, पवनस्कर लेआऊट, अमरावती - ४४४६०२ 
(१० वी - १२ वी बोर्ड ऑफीस जवळ) 

मोबाईल नं. ९४२२१५५९४८ 

ई-मेल : kiranpaturkar @ gmail.com 


2 | श्री. किशोर विद्दरवार हिमालया इनक्लेव्ह, AAMT फ्लोव्हर १, नार्थ अंबाझरी 
रोड, अपोझीट एलएडी कॉलेज, शिवाजी नगर, 
नागपूर-४४००१० मो.नं.९८२३०११०९४ 

ई-मेल : kvchiddarwar@ yahoo.co.in 


३ | at. अनिल सोले GF-3, गंगोत्री अपार्टमेंट, बुटी लेआउट, लक्ष्मीनगर, 
नागपूर-४४००२० मो.नं.९९२३५९६००३ 
ई-मेल : amsole @rediffmail.com 


४ श्री. प्रकाश मालाप्पाजी धारणे joe चौक, बानापेठ, वार्ड 42, गिरनार 
हॉटेलजवळ, चंद्रपूर-४४२४०२ 

मोबाईल नं. ९७६७१७०९८२ D.O.B. २३/०८/१९६१ 
ई-मेल prakashdharne2 @ gmail.com 


५ | श्री. अरुण नारायण तिखे २९, रघाताटे लेआऊट, दाताळारोड, रामनगर, 
चंद्रपूर-४४२४०२, मो.नं.९४२२१३५५७० 
ई-मेल : aruntikhe65 @ gmail.com 


व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र निसर्ग पर्यटन मंडळ, नागपूर यांनी सदर शासन निर्णय 
संबंधित नियामक मंडळ तसेच कार्यकारी समितीवर नामनिर्देशित सदस्यांच्या निदर्डानास 
आणण्याची कार्यवाही करावी. 
सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inul संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०९२७१४४५१०३६१९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
VIVEK VIJAY - 
HOSHING = ठु 
(विवेक होशिंग) 
उप सचिव (वने),महाराष्ट्र शासन 


ally signed by VIVEK VUAY HOSHING 
9, 


fbb017e4922f7356cc5ed 
/EK VIJAY HOSHING 


Wd :- 
१. मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई 
२. मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः निसप-२०२०/प्र.क्र.०८/फ-९ 


३. मा. उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, (गृह, विधी व न्याय) यांचे सचिव, मंत्राळय, मुंबई 
. मा. उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, (वित्त व नियोजन) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
५. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
६. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव सर्व मंत्रालयीन विभाग. 
. प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई (विधानपरिषद) 
८. प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई (विधानसभा) 
. सर्वमा. मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
१०. मा. विरोधी पक्ष नेता, विधानपरिषद/विधानसभा 
११. सर्व सन्माननीय विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य. 
१२. महासंचालक, माहिती व प्रसिध्दी, मंत्रालय, मुंबई 
१३. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
१४. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
१५. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
१६. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वन विकास महामंडळ, नागपूर 
१७. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, सामाजिक वनीकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१८. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कॅम्पा), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
१९. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक तथा सदस्य सचिव महाराष्ट्र जैव विविधता मंडळ, नागपूर 
२०. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (सर्व) 
२१. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) नागपूर/मुंबई (बोरीवली) 
२२. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पर्यटन विकास मंडळ 
२३. विभागीय आयुक्‍त (सर्व महसूल विभाग) 
२४. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक 
२५. संचालक, भारतीय पुरातत्व विभाग 
२६. आयुक्त, पुरातत्व विभाग, महाराष्ट्र राज्य 
२७. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य निसर्ग पर्यटन मंडळ, नागपूर 
२८. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कांदळवन), मुंबई 
२९. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य प्राणी संग्रहालय प्राधीकरण, नागपूर 
३०. मुख्य वनसंरक्षक (प्रा) सर्व 
३१. मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), पुणे 
३२. मुख्य वनसंरक्षक तथा क्षेत्र संचालक, मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प, अमरावती 
३३. मुख्य वनसंरक्षक तथा संचालक, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, बोरिवली 
३४. मुख्य वनसंरक्षक तथा क्षेत्र संचालक, पेंच व्याघ्र प्रकल्प, नागपूर 
३५. मुख्य वनसंरक्षक तथा क्षेत्र संचालक, ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प, चंद्रपूर 
३६. मुख्य वनसंरक्षक तथा क्षेत्र संचालक, सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प, कोल्हापूर 
३७. वनसंरक्षक तथा क्षेत्र संचाळक, नवेगांव-नागझिरा व्याघ्र प्रकल्प, गोंदिया 
३८. वनसंरक्षक (वन्यजीव) ठाणे/नाशिक 
३९. सर्व जिल्हाधिकारी 
४०. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः निसप-२०२०/प्र.क्र.०८/फ-९ 


४१. प्रादेशिक व्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य, पर्यटन विकास महामंडळ 

४२. श्री.सुनिल मेहता, १७१-१७२ विद्युत नगर बी, क्वीन्स रोड, जयपूर ३०२०२१ 

४३. श्री.सुधीर पाटील, संचालक, वीणा वर्ल्ड, निळकंठ कॉर्पोरेट पार्क, किरोळ रोड, विद्याविहार 
(पश्चिम) मुंबई-४४००८६ 

४४. श्री.दिळीप रामभाऊ चिंचमलातपुरे, नयनतारा, प्लॉ.नं.२८, अध्यापक ळेआऊट जोग 
हॉस्पीलिटी जवळ, नागपूर-४४००३६. 

४५. श्री.किरण पातुरकर, टोपेनगर, पवनस्कर लेआऊट, अमरावती ४४४६०२ 

४६. श्री.किशोर विद्दरवार, हिमालया इनक्लेव्ह, मेझानी फ्लोव्हर १, नॉर्थ अंबाझरी रोड, 
अपोझीट एलएडी कॉलेज, शिवाजी नगर, नागपूर 

४७. श्री.अनिल सोले, GF-3, गंगोत्री अपार्टमेंट, बुटी लेआऊट, लक्ष्मीनगर, नागपूर 

४८. श्री. प्रकाश मालाप्पाजी धारणे कस्तुरबा चौक, बानापेठ, वार्ड नं.२, गिरनार हॉटेलजवळ, 
चंद्रपूर-४४२४०२. 

४९. श्री. अरुण नारायण तिखे, २९, रघाताटे लेआऊट, दाताळारोड, रामनगर, चंद्रपूर-४४२४०२ 

५०. महालेखापाल-१/२ (लेखापरिक्षण/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 

५१. कोषागार अधिकारी, नागपूर 

५२. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


